शासकीय अभियोक्ता यांचे कार्यालय, सर्वोच्च 
न्यायालय,नवी दिल्ली या कार्यालयाकरिता 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी)(इंग्रजी- २ व लिपिक- 
टंकलेखक-३ अज्ञा एकूण ५ अतिरिक्त पदांच्या 


सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्याबाबत. 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय: सवदि-२३२३/९३८/प्र.क्र.६५/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई: ४०००३२. 
दिनांक: १८ जुळे, २०२४ 


वाचा:- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण २८१६/प्र.क्र१९२१(भाग १)/१६/का.८, 

दि.१८ एप्रिल, २०२३ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., 
दि. २७ एप्रिल, २०२२. 

3) शासकीय अभियोक्ता, शासकीय अभियोक्ता यांचे कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र जा.क्र. शा.अभि./कंत्राटी/२०२३/८४ , दि.१५ जून, २०२३ 

४) उपसमितीच्या दि. १२ जून, २०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. पदनि-२०२४/प्र.क्र.२१/आपुक, 
दि. ४ जुले, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, दि.१८ एप्रिल, २०२३ अन्वये कार्यासन-८ च्या अधिपत्याखालील 
१३ सरकारी वकील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला 
आहे. सदर सुधारित आकृतीबंधानुसार शासकीय अभियोक्ता यांचे कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 
या कार्यालयाकरिता विविध संवर्गातील ०८ नियमित पदे मंजूर असून गट-ड संवर्गातील ०३ पदांच्या सेवा 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर कार्यालयाचे कामकाज मा. सर्वोच्च न्यायालय, 
नवी दिल्ली यांच्याशी निगडित असून अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण 
होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सदर कार्यालयाकरिता लघुलेखक (निम्नश्रेणी)(इंग्रजी-२ व 
लिपिक-टंकलेखक-३ अज्ञा एकूण ५ अतिरिक्त पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ 
क्र.३ येथील पत्रान्वये शासनाला सादर करण्यात आलेला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
दि.९ जून २०१७ अन्वये गठित उपसमितीने दि. १२ जून, २०२४ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुसार सदर कार्यालयाकरिता अतिरिक्त पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उपसमितीच्या दि. १२ जून, २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार, शासकीय अभियोक्ता यांचे 
कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली या कार्यालयाकरिता लघुलेखक (निम्नश्रेणी)(इंग्रजी-२ व 
लिपिक-टंकलेखक-३ अशा एकूण ५ अतिरिक्त पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच, बाहययंत्रणेकडून सेवा उपलब्ध करुन घेताना 
प्रचलित कायदयाचा भंग होणार नाही याची काळजी कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सवदि-२३२३/९३८/प्र.क्र.६५/का.८ 


३. यावर होणारा खर्च “मागणी क्र.जे-०१, लेखाशीर्ष २०१४, न्यायदान, ११४, विधि सल्लागार व समुपदेशी 
(००) (०१) विधि सल्लागार व समुपदेशी, (हहर अधिकारी) (दत्तमत) (अनिवार्य) १०-कंत्राटी सेवा (२०१४ 0289)”, 
खाली खर्ची टाकून चाळू सन २०२४-२०२५ च्या तसेच, प्रतिवर्षीच्या तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०६.२०१७ अन्वये गठित, अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन 
विभाग व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, यांच्या उपसमितीच्या दि. १२ जून, २०२४ रोजीच्या 
बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आलेला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०७१८१५१८३९०११२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWATI tom mine 
LOHAR गत 
(स्वा. सु. लोहार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१ प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२ प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
8) सहसचिव, कार्यासन-८, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
4) शासकीय अभियोक्ता, शासकीय अभियोक्ता यांचे कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 
६ अधिक्षक, शासकीय अभियोक्ता, शासकीय अभियोक्ता यांचे कार्यालय, सर्वोच्च 


न्यायालय, नवी दिल्ली. 
७) कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-२३), मंत्रालय, मुंबई. 
८) कक्ष अधिकारी, (आपुक/व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९  निवडनस्ती (कार्यासन-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


